एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, 
नवी मुंबई यांचे आस्थापनेवरील ४३ अस्थायी पदांना 
दिनांक ०१.०३.२०२२ ते दिनांक ३१.०८.२०२२ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्र. मबाआ-२०२२/प्र.क्र.५६/का-७-अ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई- Yoo ०३२. 
दिनांक: २१.०३.२०२२ 


dat: dam निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र. मबाआ-२००२/प्र.क्र.९५/का-७ , 
दि.०५.०४.२००३, 

२) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. असंक-१००४/प्र.क्र.१२/(भाग-२)/२००४/वित्तीय 

सुधारणा-१, दि.० ४.१०.२००४, 

3) शासन निर्णय,क्र.मबाआ-२०१४/प्र.क्र.२४२(भाग-१/का-७, दि.०५.०९.२०१४, 

४ शासन निर्णय महिला व बाल विकास विभाग क्र.मबाआ- २०२१ / प्र.क्र.११/ का-७ अ, 
दि.२४.०८.२०२१, 

५) आयुकत, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई यांचे पत्र क्र. 
एबाविसेयो /का- १/अपदे/पदे नि.मान्यता/२०२१-२२/७९५/२०२१-२२, 
दि.०३.०३.२०२२, 

६) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि. २२.०२.२०२२. 


शासन निर्णय:- 


आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील ४३ 
अस्थायी पदांना ०१.०९.२०२१ ते २८.०२.२०२२ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास संदर्भाधीन क्रमांक-४ येथील दिनांक 
२४.०८.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली होती. तथापि, संदर्भाधीन क्रमांक-३ येथील 
दिनांक ०५.०९.२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेल्या सुधारित आकृतीबंधानुसार ४३ अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई 
यांनी संदर्भाधीन क्रमांक-५ येथील दिनांक ०३.०३.२०२२ च्या पत्रान्वये सादर केला आहे. 


२. वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन क्रमांक-६ येथील दिनांक 22.02.2022 च्या शासन निर्णयान्वये सर्व 
प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना, तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर 
केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या, परंतु ज्याचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आळेला नाही अशा 
अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०२२ ते दिनांक ३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याचे अधिकार देण्यात आळे आहेत. 


३. सदरहू पदे सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ Rad नाही असे आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई संदर्भाधिन क्रमांक-५ येथील दिनांक ०३.०३.२०२२ च्या पत्रान्वये प्रमाणित 
केले आहे. त्यानुसार वित्त विभागाच्या उपरोक्‍त शासन निर्णयामधील तरतुदीनुसार एकात्मिक बाल विकास सेवा 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२२/प्र.क्र.५६/का-७-अ 


योजना, नवी मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील ४३ अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०२२ ते दिनांक ३१.०८.२०२२ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. या पदांची वेतनश्रेणी व मुदतवाढ दिलेल्या एकूण पदांची संवर्गनिहाय माहिती 
सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये दर्शविण्यात आलेली आहे. 


४. सदरचा झासन निर्णय, वित्त विभाग पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दिनांक 22.02.2022 च्या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळाद्वारे उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३२३१४५३५२६७३० असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by JAHANGIR KYAMUDDIN KHAN 
Date: 2022.03.23 14:55:37 +05'30' 


(जहांगीर खान) 
अवर सचिव ,महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१.आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई, 
२.आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे, 
३.महालेखापाल,महाराष्ट्र राज्य १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) ( लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर, 
४.अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई, 
५.मुख्य लेखापरीक्षक, स्थानिक निधी लेखा,ठाणे(आयुक्‍ताळलय नवी मुंबई मार्फत), 
६.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई, 
७.संबधित जिल्हा कोषागार अधिकारी,(आयुक्‍्तालय, नवी मुंबई मार्फत), 
८.वित्त विभाग (का-व्यय-१४/अर्थसंकल्प-१९/वित्तीय सुधारणा-१), मंत्रालय,मुंबई, 
९.निवड नस्ती, का-७अ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२२/प्र.क्र.५६/का-७-अ 


शासन निर्णय महिला व बाल विकास विभाग क्रमांक मबाआ-२०२२/प्र.क्र. ५६/का-७ अ, दिनांक २१ .०३.२०२२ 


सोबतचे विवरणपत्र-अ 


अ.क्र पदनाम वेतनस्तर वेतनश्रेणी मंजूर 
पदे 
| संचालक/आयुक्‍्त Level- Cell-3 भा.प्र.से. q 
१४ 
२ सह संचालक/सह आयुक्‍त S-24 ७८८००-२०९२०० Le 
3 उप संचालक/ उपआयुक्त S-23 । १५६००-३९१००/६६०० ३ 
शि सहा. आयुक्‍त(गट-ओ)/ S-20 । १५६००-३९१००/५४०० ६ 
कार्यक्रम अधिकारी / सहाय्यक 
संचालक (वित्त व लेखा) 
षु लेखाधिकारी S-94 | ९३००-३४८००/४४०० I आ... 
& कार्यालय अधिक्षक 5-१४ | ९३००-३४८००/४३०० 2 
| ७. | ळेखापाल/सहा.ळेखाधिकारी | 5-१५ | ९३००-३४८००/४३०० 2 
८ लघुलेखक (उच्चश्रेणी) 5-१६ । ९३००-३४८००/४४०० 2 
९ लघुलेखक (निम्नश्रेणी) 5-१४ | ५२००-२०२००/२८०० २ 
॥ गळ | अधिक्षक/प्रमुख लिपिक (लेखा) | S-93 | ९३००-३४८००/४२०० ६ 
णं १ | सांख्यिकी सहायक/वरिष्ठ 5-८ ५२००-२०२००/२४०० ९ 
लिपिक 
१२ । कनिष्ठ लिपिक/कनिष्ठ 5-६ ५२००-२०२००/१९०० ४ 
सहाय्यक 
१३ | शिपाई 5-१ ४४४०-७४४०/१३०० ४ 
एकूण ४३ 


Digitally signed by JAHANGIR KYAMUDDIN KHAN 


Date: 2022.03.23 14:55:51 +05'30' 


(जहांगीर खान) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


